आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षाकरीता केंद्र पुरस्कृत 
कृषी Gal योजना-परंपरागत कृषी 
विकास योजनेसाठी निधी वितरण. 
(केंद्र हिस्सा - २४०१ ए ७६२) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ ए ७७१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - २३ जानेवरी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे VA File No. 1-15/2023-RKVY/3, Dt.8.12.2023. 
३) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय, दि.१५.०९.२०२३. 
8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.योजना-३३२३/प्र.क्र.१२६/१ अ. 


प्रस्तावना :- 


कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी Sarit 


योजना-परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.१३०.०० 


लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.८६.६७ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत कृषी विभागाकडून 


संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 


परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात आलेली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी 


मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा बीम्स 


प्रणाळीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे. 


त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा 


रु.१३०.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.८६.६७ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कृषी 


व पदुम विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावावर प्राप्त 


झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २४०१- पीक संवर्धन 


या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नत्ती योजना-परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्षव बाब । सन २०२३-२४ | यापूर्वी या शासन 
केंद्र / राज्य हिस्सा साठी वितरीत निर्णयाद्वारे 
अर्थसंकल्पित | निधी | वितरीत करण्यात 
तरतूद येत असलेला 
निधी 
|, की... | २ ३ 1 छे 4 द 
केद्र पुरस्कृत २४०१ ए ७६२ 
कृषी उन्नत्ती | केंद्र हिस्सा (६०%) 33, 488.88 Rares ieee 
योजना- अर्थसहाय्य 
परंपरागत कृषी | २४०१ ए ७७१ 
विकास | राज्य हिस्सा (४०%) 388.88 १८.६७ ८६.६७ 
एकूण ९९९.९८ ४६.६७ २१६.६७ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. २१६.६७ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी सोळा लाख सदुसष्ट हजार 
फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना 
Ta क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन झासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ 
मधील तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१९१४५७६८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA &*" रि 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2d 
fa8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 


11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CE 
ASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2024.01.24 12:35:48 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. कक्ष अधिकारी (का-०९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


११.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


